राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांना 
MRI असणा-या पुरक औषधे व औषधी साहित्य 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, १० मजला, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे यांचे पत्र क्र. ससंआसे/कुष्ठवक्षय/कक्ष- 
औ.भां/ राज्य.अनु./प्रशा.मान्यता/५६७२-७५/१९, दिनांक १८/०२/२०१९. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८, दिनांक 
१२.११.२०१८. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता क्षयरुग्णांना 


आव्यक असणा-या पुरक औषधे व औषधी साहित्य खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


दि.१२.११.२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्या आलेली आहे. संचालक, आरोग्य सेवा यांनी 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला असून, मंजूर अनुदान रु.५.०० कोटीपैकी 


वितरीत केलेल्या रु.४.०० कोटी रक्कमेतून रु.३,९३,५०,३०७/- इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ अन्वये दिलेली असून उर्वरित अनुदान रु.६,४८,९००/- इतक्या रक्कमेची 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या 


प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालीळ विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या 


AISA AAA असणा-या पुरक औषधे व औषधी साहित्य अंदाजित किंमत रु. रु.६,४८,९००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 


(रु.सहा लाख अठ्ठेचाळीस हजार नऊशे फक्त) खरेदी करण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. | खरेदी करावयाच्या प्रति पॅकेट प्रस्तावित एकूण अपेक्षित खर्च 
क्र. | साहित्याचा तपशिल किंमत (अंदाजे) । खरेदी 
धि X-Ray films Green Base 10x12 ।रु.२१००/- ३०९ रु. ६,४८,९००/- 
(Packet of 50 films) 
एकूण खर्च रु.६,४८,९००/- 


१) सदरहू पूरक औषधे व औषधी साहित्यांची आवश्‍यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदर बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात sso दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


S 


) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 


८) सदरहु खरेदीसाठी होणारा खर्च “लेखाशिर्ष २२१० ५१७५ (०१) (४९) बी.सी.जी.लस टोचणी व 
क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा ५०%)(कार्यक्रम) -२१ पुरवठा व 
सामग्री ” या लेखाशिर्षांअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


रः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८१८५१०५०११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


Ja aa] S h e i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Samsher eee ering 


serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea18 
e f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c47 
Ta d a V | 6, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.03.01 11:36:38 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 


व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


